मुंबई पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४८ या मार्गावरील 
अपघात कमी करण्यासाठी सामंजस्य कराराच्या 
अंमलबजावणी करीता प्रकल्प सुकाणू समितीची 
स्थापना करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: टिआरए-१२१८/प्र.क्र.१३७/पोल-८ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२० 


शासन निर्णय : 


मुंबई पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४८ या मार्गावरील अपघातांना आळा घालण्याकरीता 
अपघातांची शास्त्रशुध्द माहिती जमा करुन, तिचे विश्लेषण करुन अपघातांची संख्या कमी 
होण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक ती उपाययोजना करणे / सूचविणे व अंमलबजावणी करणे याकरीता 
गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन, नवी दिल्ली (अशासकीय संस्था) 
यांच्यामध्ये दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी सामंजस्य करार झालेला आहे. सामंजस्य 
करारातील कलम 3.9 HEA तरतूद केल्यानुसार प्रकल्पाच्या संनियंत्रणाकरीता अ.मु.स. (गृह) यांचे 
अध्यक्षतेखाली सेव्ह लाईफ फाऊंडेशनसह सर्व संबंधित विभागांच्या प्रतिनिधींचा समावेश 
असलेल्या प्रकल्प सूकाणू समितीचे गठन करण्यास शासन मान्यता देत आहे. या समितीची रचना 
पुढीलप्रमाणे राहील :- 


१) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग अध्यक्ष 
२) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग सदस्य 
३) अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य सदस्य 
४ सह/उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सदस्य 
५) सह/उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग सदस्य 
६) सह/उप सचिव, परिवहन विभाग सदस्य 
७) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ सदस्य 
८) पोलीस अधिक्षक (मुख्यालय), महामार्ग पोळीस सदस्य 
९) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ सदस्य 
१०) मुख्य संचालन अधिकारी, बि.व्हि.जी. १०८ रुग्णवाहिका सेवा सदस्य 
११) मुख्य सल्लागार, सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन, नवी दिल्ली सदस्य 
१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन, नवी दिल्ली सदस्य 
१३) सह/उप सचिव (पोल-८), गृह विभाग सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-१२१८/प्र.क्र.१३७/पोल-८ 


२. सदर प्रकल्पसूकाणू समिती ही मुंबई पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४८ या मार्गावरील अपघात 
कमी होण्याच्या दृष्टीने गृह विभाग आणि सेव्ह लाईफ Heat यांचेदरम्यान अस्तित्वात 
आलेल्या सामंजस्य करारानुसार होत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेईल आणि 
आवश्यकतेनुसार योग्य ते निर्देश देईल. तसेच द्रुतगती मार्गावरील अपघात टाळण्याच्या दृष्टीने 
मार्गावरील वाहतूक नियमांचे पाळन होण्यासंदर्भात आवश्‍यक उपाययोजना करण्यासाठी 
(Intervention) सेव्ह लाईफ फाऊंडेशनने सादर केलेल्या शिफारशींवर चर्चा करुन योग्य ते 
निर्देश देईल. 


३. समिती, करारानुसार होत असलेल्या कार्यवाहीच्या प्रगतीचा दर तीन महिन्यांनी आढावा 
घेईल व त्यानुसार आवश्यक ते निर्देश संबंधितांना देईल. 


४. सामंजस्य करार अस्तित्वात असेपर्यंत ही समिती अस्तित्वात राहील. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००११८११५७४२१०२९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार नांवाने, 


Digitally signed by Prakash Ganpatrao Deshmukh 
DN: c=IN, o=Go' Of Maharashti Home 


Prakash Ganpatrao en: 
721 ९60070 1९32807990 
Deshmukh रोया Se 


(प्र.ग. देशमुख) 
सह सचिव,गृह विभाग 


ICode=400032, st=Mah: hi 
2023a0ab760cd894a2dbe530b17c6d82f1 bdc0c35430 


प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 
२) मा. मंत्री, गृह यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 
३) मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 
४) मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 
५) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 
) 
) 
) 
) 


६) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 

७) सह/ उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 

८) सह/ उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 

९) सह/ उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 

१०) सह/ उप सचिव, परिवहन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 

११) सह/ उप सचिव, गृह विभाग, पोल ८, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 

१२) अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-१२१८/प्र.क्र.१३७/पोल-८ 


पोलीस अधिक्षक (मुख्यालय), महामार्ग पोलीस, मुंबई. 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 
मुख्य संचालन अधिकारी, बि.व्हि.जी. १०८ रुग्णवाहिका सेवा 
मुख्य सल्लागार, सेव्ह लाईफ SHIM, नवी दिल्ली. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन, नवी दिल्ली. 
निवड नस्ती (पोल-८). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


